जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय , 
बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे या 
न्यायालयासाठी ३ स्वीय प्रपंजी खाते 
उघडण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:पीएलळए ०७२३/प्र.क्र.१३४/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा : १.विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११, 
दि.९/११/२०२२ 
२.विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११, 
दि.३१/३/२०२३ 
३.विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.डीडीओ ०५२३/प्र.क्र.९२/कार्यासन ११, दि.८/५/२०२३ 
४.अतिरिक्‍्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, बेलापूर यांचे पत्र क्र.१०८/२०२३, दि.२१/६/२०२३ व 
क्र.२७३/२०२३, दि.५/८/२०२३ 
५.महाळेखापाल (लेखा व हकदारी) |, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. TM/Ch.2/UOR no.118/L&ID/2023- 
24/924, दि.२९/११/२०२३ 


प्रस्तावना : 

ठाणे जिल्ह्यात बेलापूर, नवी मुंबई येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व 
त्याकरीता आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. तसेच 
संदर्भ क्र.२ येथील अधिसूचनेद्वारे सदर न्यायालय दि.७/४/२०२३ पासून सुरु करण्यात आले आहे. सदर 
न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांना कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून संदर्भ क्र.३ येथील झासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहे. जिल्हा 
न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापूर यांच्या संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये सदर न्यायालयासाठी 
तीन स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (दिवाणी, फौजदारी व मोटार अपघात दावा प्राधिकरण) उघडण्यात मान्यता 
देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन सदर न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायाधीडा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेलापूर, जि.ठाणे यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, बेलापूर जि.ठाणे या 
न्यायालयाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमांसाठी तीन स्वीय प्रपंजी खाते(दिवाणी, फौजदारी व मोटार 
अपघात दावा प्राधिकरण) उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
i. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
ii. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit Account. 


ili. Receipt into the PD will be the Deposits, Maintenance amounts, Decretal Amount of Civil cases & 
Criminal cases and Accidental claim cases amount as per the Court orders 


iv. Expenditure from the Personal Deposit will be as per the Court orders No Revenue receipt / Revenue 
expenditure transactions shall be booked in this PD. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएळए ०७२३/प्र.क्र.१३४/कार्यासन ११ 


v. The balances in this Personal Deposit Account shall be reconciled by the Court on Monthly basis 
with the District Treasury Office. 


vi. Ona yearly basis, the balance has to be reconciled with AG office and confirmation of Balances is 
to be submitted by the Treasury Office to AG office at the end of the financial year. 


vii. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit Account. 


The following shall be the classification which may be recorded on every challan while depositing 
the amount in Treasury / Sub — Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
Ol - District and Additional Session Court,Belapur, Navi Mumbai 


For Criminal Court Deposit 


8443 - Criminal Deposit 
105 - Criminal Court Deposits 
Ol - District and Additional Session Court, Belapur, Navi Mumbai 


For Motor Accident Tribunal Deposit 


8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
Ol - District and Additional Session Court, Belapur, Navi Mumbai 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४६/२०२३/को.प्र. ५, दि.६/१०/२०२३ 
अन्वये व महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१॥/९॥.2/107र 
10.118॥ ,&11)/2023-24/924, दि.२९/११/२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०४१७३१४४७११२ असा आहे. हा sea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=a80fef4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344150a5e3103 
0c791f4b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHETYE ०० या 
(हेमांगी ]ोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत: 
१) प्रबंधक (निरीक्षणे- २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे 
३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) जिल्हा व अतिरिक्त्ठा सत्र न्यायालय, बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
६) उप कोषागार अधिकारी,बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे 
७) कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


